१४ वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत 
न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत जिल्हा 
न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील 
गारगोटी येथील न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती/ 
नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण ०४१७/३४५/प्र.क्र.१२९ अ/कार्या.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७मार्च, २०१८ 


वाचा: १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/कार्या.९, दि.१०/११/२०१६. 

२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/कार्या.९, दि.१२/१/२०१८ 

३. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.संकिर्ण ०४१७/३४५/प्र.क्र.१२९ आ/कार्या.११, 
दि.२९/१/२०१/ 

४.प्रबंधक (निरिक्षणे 2), उच्च न्यायालय यांचे पत्र क्र.8(//0६०४९/२०१०/२२४५ व 
दि.११/८/२०१६क्र.8(/॥ ६०४९/२०१०/८६८/१०५०३/२०१७, दि.११/४/२०१७ 

५. जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र.809/५२८३/२०१६,व 

दि.१५/७/२०१६.क्र.39/९८२/२०१७, दि.३०/१/२०१७ 


संदर्भ क्र.३ चा शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत असून पुढीलप्रमाणे सुधारित शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
प्रस्तावना : 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या “न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण” (Strengthening the 
Justice) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ६५ वर्षाच्या कालावधीकरीता महाराष्ट्र 
राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतक्या निधीची शिफारस केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयाचे नविनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता रु.२२८ कोटी इतक्या निधीची तरतूद 
करण्यात आली आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम अंमळबजावणी करण्यासाठी 
दि.९/३/२०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या 
दि.२८/३/२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायाळयाकडुन प्राप्त झाळेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: 
मान्यता देण्यात आली. या बैठकीचे इतिवृत्त दि.१६/०५/२०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आले. त्यामध्ये 
न्यायालयाच्या नुतनीकरणाच्या ज्या प्रस्तावाची किंमत रु.५० लक्षपेक्षा अधिक असेल असे प्रस्ताव मान्यतेसाठी 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीसमोर सादर करण्याचे ठरले. मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तपासणीअंती ज्या प्रस्तावाची किंमत रु.५० लक्षपेक्षा अधिक आहे, असे ९१ 
प्रस्ताव उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केले असता त्यावर चर्चा होऊन सदर प्रस्तावास 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या दि.८/१२/२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या 
अनुषंगाने विधि व न्याय विभागास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार दि.१२/१/२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्व्ये प्रदान करण्यात आळे आहेत. तसेच सदर९१ प्रस्तावाच्या प्रशासकीय मान्यतेस मा.मुख्यमंत्री 
महोदय यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०४१७/३४५/प्र.क्र.१२९ अ/कार्या.११ 


सदर ९१ प्रस्तावात जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील गारगोटी येथील 
न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती / नुतनीकरणाचा प्रस्ताव समाविष्ट करण्यात आला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.४ 
येथे नमूद पत्रान्वये सन  २०१६-२०१७ च्या दरसूचीवर आधारीत जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या 
अधिपत्याखालील गारगोटी येथील न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती / नुतनीकरणाचे प्रस्ताव मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्याबाबतची अंदाजपत्रके संबंधित उप विभागीय 
अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर यांनी तयार केली असून संबंधित कार्यकारी अभियंता तसेच 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर यांनी साक्षांकित केली आहेत. तसेच 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक तपासून प्रशासकीय मान्यतेस सहमती 
दर्शविली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत जिल्हा 
न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील गारगोटी येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती 
/नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या रुपये ६०,६४,७६६/-(अक्षरी रुपये साठ लाख चौसष्ट हजार सातशे सहासष्ट 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील गारगोटी येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणाच्या कामाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | न्यायालयीन इमारत कामाचे स्वरुप सा.बां.विभागाने 
अंदाजपत्रकामध्ये 
परिगणित केलेली 
रक्कम (रुपये) 
; गारगोटी Adaptability is made to witness ५४,०२,७८८/- 


box to wheel chair user 

Closed cubical area with one way 
glass 

Ramps Facility 

Toilets are made considering wheel 
chair users 

Braille symbols are provided 
Auditory Signals 


Plastering, Waterproofing & Anti- ६,६१,९७८/- 
Termite Treatment 


एकूण ६०, ६४,७६६/- 


३. जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील गारगोटी येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान १०२- उच्च न्यायालये, (११) 
कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण, (११) (09) कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४४) या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०४१७/३४५/प्र.क्र.१२९ अ/कार्या.११ 


४. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी उपरोक्‍त कामे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या Dedicated Cell 
ने निश्चित केलेल्या कामामधीलच असल्याची खातरजमा करण्याची तसेच सदर अंदाजपत्रक सक्षम 
अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा 
न्यायालय,कोल्हापूर यांची राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर यांच्याकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या 
अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 

५. हा झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.४४९/इमा-२, दि.१५/६/२०१७ व 
अनौ.सं.क्र.३२८/इमा.२, दि.२५/१०/२०१६ व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच शासन निर्णय विधि व न्याय 
विभाग,क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, दि.१२/१/२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१२३७१७५६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


c=IN, o 1313511010, ou=Law And Judiciary Department, 
क बेर क postalCode=4 : tra, 
2.5.4.20=28bdb8b03e204307a262: 

Anita Dipak Ripote ४2 


serialNumber=25e18795e96deb90b 1428c4 1 cb6c87bc90c3bb 1f0ea059da3e0a 


.cb76a2cleaaded4838f450b88dfb9ca97 


07a3bc00c6c8, cn=Anita Dipak Ripot 
Date: 2018.03.28 12:39:10 +05'30' 


(अनिता Rare ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

) उपजिल्हा कोषागार अधिकारी,कोल्हापूर 
११) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१३) विधिव न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई, 
) निवडनस्ती. 


प्रत, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३  मा.विरोधी पक्षनेता (विधान परिषद / विधान सभा) 
8) मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
५) प्रबंधक (निरिक्षणे २), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
&) प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीशा,कोल्हापूर 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


